“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील१२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

कोल्हापूर जिल्हा होतकरी विणकरी सहकारी 
सूतगिरणी लि., इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.६ (भाग १)/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ जुले, २०१९ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१(ओ), 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ . 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिळ,२०१८. 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 09 एप्रिल,२०१९. 
५) आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या ६(१/सूतगि/२४४०/२०१९, दि.२९.०३.२०१९. 
६) शासन निर्णय समक्रमांक दि.३०.३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 


(अ), दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. 
म. कडून रु. ३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात 
आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या 
सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 
अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. सदर झासन निर्णयास अनुसरुन 
कोल्हापूर जिल्हा होतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी लि, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या 
सूतगिरणींने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर या बँकेकडून प्रती चाती 
रु.३०००/- प्रमाणे रु.७,७०,४०,०००/- इतक्या घेतलेल्या कर्जावरील कमाल १२% प्रमाणे 
दि.२८.६.२०१८ ते ३०.९.२०१८ या कालावधीतील व्याजाची रक्‍कम रु.४६,०९,७३६/- संदर्भाधीन 
क्र.६ येथील दि.३०.३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, 
कोल्हापूर यांना अदा करण्यात आली आहे. सदर कर्जावरील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
दि.१.१०.२०१८ ते ३१.३.२०१९ या कालावधीतील१२% अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान कोल्हापूर जिल्हा 


मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.६ (भाग १)/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय :- 
शासन निर्णय, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये 


शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या कोल्हापूर जिल्हा 
शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी लि, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सहकारी 
सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या 
व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. कोल्हापूर जिल्हा होतकरी 
विणकरी सहकारी सूतगिरणी लि, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी 


कर्जाची परतफेड केली आहे याबाबतची खातरजमा करुन घेऊन त्यांना सदर व्याजाचे प्रदान 


करण्यात येत आहे. 
ddl 
सूतगिरणीचे चात्यांची संख्य, बिनव्याजी चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या । ज्या खात्यात व्याजाची 
नाव कर्ज घेतले | प्रमाणात कोणत्या | व्याजाची रक्‍कम | रक्कम जमा करावयाची 
होते काय? वित्तीय व व्याजाचा त्याचा तपशील 
असल्यास संस्थेकडून कालावधी 
त्याची /रा.स. वि. नि. 
परतफेड कडून किती कर्ज 
केली आहे घेतले आहे? व 
का? व्याजाचा दर 
२ ३ pe 4 ६ fF 
कोल्हापूर जिल्हा ३४६५६ नाही. रु.७७०.४० लाख | रु.४६,०९,७३६/- | Kolhapur District Co- 
शेतकरी विणकरी | चात्या कोल्हापूर जिल्हा | (दि.०१.१०.२०१८ ie a 
सहकारी सूतगिरणी मेव्यवर्ता fe । -F39.03.209%) | gs 994943028100001 
लि, इचलकरंजी, लि., कोल्हापूर IFSC-IBKLO0463KDC 
जि.कोल्हापूर १२% 
(रुपये सेहचाळीस लाख नऊ हजार सातशे छत्तीस फक्त) रु.४६,०९,७३६/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 


सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार, “४५- व्याज” या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तसेच सदर परिपत्रकामधील परिच्छेद ६ते ८ 
मधील परिच्छेद क्र. ७(१ ते ७(९) या प्रकरणी लागू होत नसून परिच्छेद क्र. ६, ७व ८ मधील तरतूदी 
या प्रकरणी लागू असून सदर तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे- 
६-अ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- सदर सहकारी सूतगिरणीने 
वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतच्या व्याजाचे प्रदान संबंधित वित्तीय 
संस्थांना करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने दि. ११ जानेवारी, २०१७ रोजी शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.६ (भाग १)/टेक्स-१ (अ) 


६-ब) नियतव्यय उपलब्धता :- सन २०१९-२० मध्ये या लेखाशिर्षाखाली महाराष्ट्र विनीयोजन 


(ळेखानुदान) अधिनियम २०१९ व शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक 
लेखानु- २०१९ प्र.क्र.१२/१९/१७-स दि. २.४.२०१९ अन्वये रु.०९,०३,३६,०००/- इतका निधी 
विभागाच्या “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

६-क) व ७ विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ प्र. 


क्र.६९५/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८ नुसार “४५- व्याज” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास 
वित्तीय अधिकार प्राप्त आहेत. 

३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “४५-व्याज” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास 
अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 

२) मंजूर निधी :- “मागणी क्र. व्ही-१* २०४९- व्याज प्रदाने, ०१-देश्ांतर्गत Bua tes 
व्याज ,२००- देशांतर्गत FAR RUAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 
व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 2449)” 
भारित ४५- व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन 2098-2020 या आर्थिक वर्षात लेखानुदानन्वये 
रुपये ०९,०३,३६,०००/- (रुपये नऊ कोटी तीन लाख छत्तीस हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 

3) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे:- 
लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे:- लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी:- लागू नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.६ (भाग १)/टेक्स-१ (अ) 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद-ब) मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. २, ३, ४, ५, ६, व ८ या प्रकरणी लागू नाहीत व 
परिशिष्टातील अ.क्र. १ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही अनिवार्य स्वरुपाची 
योजना आहे. 

५. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनु. क्र.३ तसेच ८ Helles तपासणी सुचीमधील बाबी 
या प्रकरणी लागू नाहीत. 

६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१ “२०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत eT 
व्याज, २००- देशांतर्गत FAR RUAN व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 
व्याज (02) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (२०४९ २५५१) (अनिवार्य)” 
भारित ४५- व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

७. आयुक्तवद्त्रोद्योग, नागपूर यांनी कोल्हापूर जिल्हा होतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी 
लि, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील 
यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

८. याशासन निर्णयाद्वारे मंजूरकरण्यात आलेली रु.४६,०९,७३६/- (अक्षरी रुपये सेहेचाळीस 
लाख नऊ हजार सातशे छत्तीस फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून 
आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ ६ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करण्याकरीता श्री. र. गं. TE, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व 
वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

९. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि.२.४.२०१८ व संदर्भाधीन 
क्रमांक ४ येथील दि.०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.६ (भाग १)/टेक्स-१ (अ) 


११, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०३१७३९४१६६०२ असा 
आहे. हा eal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Vishal Vishvas Madane 
कः ना DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Vishal Vishvas १ 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d942896 


M a d a n e VihvasMicane os cn=Vishal 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वसत्रो.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

३) आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्रोद्योगआयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) सहसंचालक, SST व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालय,मुंबई 

९) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१०) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) शाखा व्यवस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., कोल्हापूर- १०९२, ई 
शाहूपुरी, कोल्हापूर - ४१६००१ 

१३) चेअरमन, कोल्हापूर जिल्हा होतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी लि, इचलकरंजी, 
जि.कोल्हापूर राजीव गांधी नगर यड्राव, शिरोळ, जि. कोल्हापूर - ४१६१२१ 

१४) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(३ प्रती) 

१५) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


